१३ वा वित्त आयोगांतर्गत सरकारी वकीलांचे प्रशिक्षण या 
घटकाखाली न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, नागपूर 
यांना -Commentaries and Bare Acts for J.O.T.I. 
Library, Legal Database Software’ व अन्य अनुषंगिक 
हार्डवेअर सामुग्री खरेदी करण्याकरिता रु. ५७,०५,४५१/- 
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तेविआ- १२१७/प्र.क्र. २१ई/का-नऊ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २३ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ: १) मा. उच्च न्यायालयाचे पत्र क्र. 5.&3./१३॥॥॥७/१६४/२०२२-२३दि.२८.०२.२०२३ 
2) दि.२०डिसेंबर, 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीच्या 
बैठकीचे दि.१५.०१.२०२४ चे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 

१३ व्या वित्त आयोगांतर्गत अखर्चित निधीचे विनियोजन करण्याच्या अनुषंगाने, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण 
संस्था (JOTI), नागपुर यांनी -Commentaries and Bare Acts for J.O.T.I. Library, Legal Database Software 
like S.C.C., A.l.R., Manupatra, etc. व अन्य अनुषंगिक हार्डवेअर सामुग्री खरेदीचा रु. ५७,०५,४५१/- (रु. 
सत्तावन्न लक्ष पाच हजार चारशे एक्कावन्न फ़क्त) इतक्या रकमेचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायाळयामार्फत शासनास सादर 
केला होता. सदर प्रस्ताव मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीच्या दि.२०.१२.२०२३ 
रोजीच्या बैठकीसमोर प्रस्ताव सादर करण्यात आला असता, उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीने त्यास मान्यता दिली 
आहे. यानुषंगाने, सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

१३ वा वित्त आयोगांतर्गत सरकारी वकीलांचे प्रशिक्षण या घटकाखाली न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, 
नागपूर यांना -Commentaries and Bare Acts for 3.0... Library, Legal Database Softwares व अन्य 
अनुषंगिक हार्डवेअर सामुग्री खरेदी करण्याकरिता रु. ५७,०५,४५१/- (रु. सत्तावन्न लक्ष पाच हजार चारशे एक्कावन्न 
फ़क्त) इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. याबाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे -: 


Proposal in respect of Utilization of unspent Grant of 93th Finance Commission Under the 


component "Training to Public Prosecutors" 


Sr. Item Description Qty. 
No. 
1 To purchase the Books, Commentaries and Bare Acts for JOTI Library हक कड्या 
To purchase the Books, Commentaries and Bare Acts for J011 Library | 
2 Purchase Annual Subscription appended of legal database softwares like 


SCC, AIR, Manupatra etc. 

Viz. MhLJ and any one of AIR, Manupatra and SCC Online Database 
(The Institute seeks to subscribed these softwares for next five years 
instead of annually subscriptions). 


शासन निर्णय क्रमांकः तेविआ- १२१७/प्र.क्र. २१&/का-नऊ 


3 LAPTOP 50 
15, 12 GEN, 512GB SSD, 8GB RAM/Win11 standard professional 
edition,14” screen,Physical Camera Shutter,MIL Certificate required, 
Top 5 laptop, brands in IDC/gartener report, 3/5 years warrently, 
MANUFACTURE AUTHORIZATION FORM REQUIRED. 


4 COLOUR Ink Tank Printer 01 
Print, Scan, Coy, Color, WIFI, Inktank, A4 size/ UFRIIT PRINTER 
DRIVERS 
MANUFACTURE AUTHORIZATION REQUIRED 

5 MONOCHROME Laser MFD PRINTER 01 


25-30 ppm, A4, Scan, Copy, 1 cassette, 1 Bypass, Monochrome, I Driver. 
MANUFACTUR AUTHORIZATION IS REQUIRED 


i ADF HIGH SPEED SCANNER 01 
40ipm, Duplex Scan, Folio Scan, Bundle software, ADF Scan 
MANUFACTURE AUTHORIZATION IS REQUIRED 


7 MULTIFUNCTIONAL MACHINE A3 SIZE MONOCHROME 01 
Monochrome, 40ppm, A3 size, Print, Scan, Copy, Network, WIFI, 3.5 
GB RAM, 250GB SSD, 2 x cassette (550 sheets eAch), 1 x bypass tray, 
Duplex scan, Duplex Print, UFRII, Remote operating software kit, On 
demand fixing, 10.1 inch TFT LCD WSVGA Colour Touch panel. 
MANUFACTURE AUTHORIZATION IS REQUIRED 


शि Interactive Panel 01 
43” Touchscreen, एप), 4GBRAM, 64GB ROM, With OPS /CPU 
inbuilt.3 years warranty. 

Manufacture Authorization Form required. 


hal Digital Podium with Mic and Goosneck Mic and Amplifier and 01 
Speakers, Additional Collar Mic and Cordless Mic . with screen and 
system. 
10 speakers and Amplifier 01 
ey याप्रित्यर्थ उपरोक्त परिच्छेद 2 मधील अनु. क्र. १ करिता होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-१, २०१४, 


न्यायदान, ८००, इतर खर्च (००)(०२) न्यायदानात अधिक सुधारणा करण्यासाठी १३ व्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार अनुदान (केंद्रीय सहाय्य) (२०१४ ०४५९)” या लेखाशिर्षातील "१३-कार्यालयीन खर्च” या 
उद्दिष्टांतर्गत व अनु. क्र. २ ते १०करिता होणारा खर्च “१७ -संगणक” या उदिष्टांतर्गत संबंधीत वित्तीय वर्षातील 
मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

४. अनु.क्र.२ते १० करिता होणारी खरेदी GEM Portal वरून विहित पद्धतीचे पालन करून करण्यात यावी 
4. सदर प्रस्तावांतर्गत खरेदी उद्योग , उर्जा व कामगार विभागाच्या दि.२४.०८.२०१७ व दि. 
०८.१.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विहित पद्धतीचे पालन करून करण्यात यावी. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, भाग पहिला, उप विभाग दोन मधील अ. क्र. २८-अ, 
नियम क्र. ७६ तसेच अ.क्र.४३-अ, नियम क्र.१४० अन्वये प्रशासकीय विभागांस प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तेविआ- १२१७/प्र.क्र. २१&/का-नऊ 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२३१८५९२६२९१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NANDKISHOR LALLU MORE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8e6e6ef027afaf3 1 1b73f55b93d66802f7572a95024328 
e2d647f7ef65a9432a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=69426D4C260E75A2AE012E47A93A468B42FD9B 
| A | | U M O R F 82A0B40FBCADEA1F0C509379CC, cn=NANDKISHOR LALLU 
MORE 


Date: 2024.01.23 18:59:08 +05'30' 


(नंदकिशोर ल. मोरे) 
विधि सल्लागार-नि-सहसचिव, 
महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२) संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था (JOTI), नागपुर,जि. नागपुर 

3) प्रबंधक (वित्त व अर्थसंकल्प), उच्च न्यायालय, मुंबई, 

४) महालेखापाल -१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, नागपुर, 

६) संचालक, लेखा व कोषागारे, नागपूर, 

७) वित्त विभाग व्यय-५/अर्थ-११/विआक , 

८) कार्यासन अधिकारी (कार्या. २३/२४/२५), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९) निवडनस्ती-का.९. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


